शासनाची बाजू मांडण्यासाठी नियुक्‍त 
केलेल्या विशेष सरकारी अभियोक्त्यांची फी 
अदा करण्यासाठी रू.४८.०० लाख या खर्चास 
मंजूरी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-२०१३/प्र.क्र.५८/पोळ-१० 


जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१, ३० वा मजला, 


कफ परेड, मुंबई-४०० ००५ 


तारीख: २८ मार्च, २०१३ 


१) अपर पोलीस महासंचालक, दहशतवाद विरोधी पथक, मुंबई यांचे 


क्र.४७७/अपोमसं/दविप/कोष/२०१३, दिनांक १४.०२.२०१३ चे पत्र. 


२) अपर पोलीस महासंचालक, दहशतवाद विरोधी पथक, मुंबई यांचे 


क्र.६3९/अपोमसं/दविप/कोष/१३, दिनांक २७.०२.२०१३ चे पत्र. 


शासन निर्णय-- 


दहशतवाद विरोधी पथकाकडून नोंदविण्यात आलेल्या गुन्ह्यांमधून उद्भवलेल्या विविध 


न्यायालयीन प्रकरणात शासनाच्या वतीने बाजू मांडण्यासाठी विशेष सरकारी अभियोक्त्यांची नियुक्‍ती 


करण्यात आली आहे. सन २०१२-१३ या वित्तीय वर्षात मंजूर झालेल्या अपु-या तरतुदीमुळे संबंधीत 


विशेष सरकारी अभियोक्त्यांची फी अदा करणे शक्‍य नसल्याने, यासाठी अतिरिक्‍त निधी उपलब्ध 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-२०१३/प्र.क्र.५८/पोळल-१० 


करण्यासाठी पुरवणी मागणीचा प्रस्ताव अपर पोळीस महासंचालक, मुंबई यांनी वरील संदर्भ क्र१व २ 


येथील पत्रान्वये सादर केला होता. त्यानुषंगाने मार्च, २०१३ च्या अधिवेशनात सादर करण्यात आलेल्या 


रू.४८.०० लाख या रकमेच्या पूरक मागणीच्या प्रस्तावास विधीमंडळाने मान्यता दिली असून, याबाबत 


महाराष्ट्र (पुरवणी) विनियोजन अधिनियम, २०१३ (सन २०१३ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.२) म्हणून 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण, भाग-४, दिनांक २५.०३.२०१३ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आला आहे. 


त्यानुसार विशोष सरकारी अभियोक्तांची फी अदा करण्यासाठी एकूण रू.४८.०० लाख (रू.अठ्ठेचाळीस 


लाख) इतक्या खर्चास खालील अटींच्या अधीन राहून दहशतवाद विरोधी पथक, मुंबई यांना या शासन 


निर्णयान्वये मंजुरी देण्यात येत आहे. 


१) पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर झालेला निधी ज्या बाबीकरीता उपलब्ध झालेला 


आहे. त्याच बाबीवर खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. 


२) वित्त विभागाने मंजूर केलेल्या मासिक निधी विवरणपत्रानुसार सदरहू खर्च होईल, याची 


दक्षता घ्यावी. 


३) विशेष सरकारी अभियोक्त्यांनी मंजूर करण्यात आलेल्या व्यावसायिक फी दहडातवाद 


विरोधी पथक किंवा पोलीस आयुकत किंवा पोलीस महासंचालक या विभागाकडून यापूर्वी 


प्रदान करण्यात आलेली नाही, याबाबतची खात्री केल्यानंतरच देयके विहीत कालावधीत 


कोषागारात सादर करावीत. 


२. या बाबीवरील खर्च मागणी क्र.बी-१, २०५५ पोलीस (००) १०१, गुन्हे अन्वेषण व दक्षता (00) 


(04) दहशतवाद विरोधी पथक — (२०५५ ०५७१ — २८ व्यावसायिक व विशेष सेवा या 


लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा. 


३. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ९२/१२/व्यय-७, दिनांक 


२१.०२.२०१३ अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-२०१३/प्र.क्र.५८/पोळल-१० 


सदर aR निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१३०३२८१५०४०९८०२९ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


८. 


र्‌. 


Digitally signed by Vijaykumar 


il Vishnu Dapak 
Vij ay ku mM ar DN: CN a levi? Vishnu 


i Dapake, C = IN, S = Maharashtra, 
Vish nu O~ GOVERNMENT OF is 
MAHARASHTRA, OU = Home 
Dapake Date: 2013.03.30 14:56:59 +05'30' 
(वि.वि.दपके) 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 


. अपर पोलीस महासंचालक, दहशतवाद विरोधी पथक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१ मुंबई/ २ नागपूर. 


. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र -१ मुंबई/ २ नागपूर. 


. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 


निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 


वित्त विभाग (व्यय-७), मंत्रालय, मुंबई. 


कार्यासन बीयुडी-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१०.निवडनस्ती (पोळ-१०) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


